(१ “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” अंतर्गत 
कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी व अनुषंगिक 
विद्युत पायाभुत सुविधा उभारण्याकरिता दरवर्षी 
रु.१५०० कोटी इतके भागभांडवल देण्याची 
योजना 

(२) सदर योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ या 
वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२. 


संदर्भ:- (१) शा.नि.क्र.उ.ऊ.वि व का.वि. उविप्र/ प्र.क्र.३०/ ऊर्जा-५/ दि.०५.०५.२०१८. 
(2) शा.नि.क्र.उ.ऊ.वि व का.वि. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ / दि.१८.१२.२०२०. 

(३) महावितरण कंपनी पत्र क्र.मु.अ.(वितरण)/भा.का.-१/कृषीपंप/१५२४ / दि.१९.०१.२०२१. 

(४ महावितरण कंपनी पत्र क्र.मु.अ.(कृषी धोरण)/कृषीपंप धोरण-२०२०/१०५४५ / दि.२४.०५.२०२१. 
(4) महावितरण कंपनी पत्र HAA oh (संचलन)/००५७९४ / दि.०८.०३.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

१) सद्यस्थितीत राज्यात कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाळी योजना 
संदर्भीय शा. नि. क्र.(१) अन्वये राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत दि. ३१.०३.२०१८ 
पर्यंत पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपाना वीज जोडण्या देण्यात येत 
आहेत. तसेच दि.०१.०४.२०१८ पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या 
कृषीपंप अर्जदारांना नवीन वीज जोडणी देण्याकरिता शासनाने “कृषी पंप वीज जोडणी धोरण- 
२०२०” संदर्भिय शा.नि.क्र.(२) अन्वये जाहिर केले आहे. सदर धोरण कालावधी मार्च, २०२४ 
पर्यंत आहे. 
सदर धोरणानुसार: 

२ ज्या नविन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनीच्या पोलपासून 
२०० मीटरच्या आत आहे अज्ञा नविन कृषीपंप अर्जदारांना महावितरणद्वारे लघुदाब वाहिनीवर 
वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. 

३) ज्या नविन कृषीपंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनी पासून २०० 
मीटरपेक्षा जास्त आहे परंतु उच्चदाब वाहिनी पासुन ६०० मीटरच्या आत आहे san नविन 
कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. 

8) उच्चदाब वाहिनी पासून ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास पारेषण विरहीत (Off Grid) 
सौरऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप देण्यात येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


उपरोक्त धोरणानुसार कृषीपंप अर्जदारांना लवकरात लवकर वीज जोडणी देण्याचे विविध 
पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडणीची समस्या दूर होण्यास 
मदत होणारआहे. कृषीपंपाना जलदगतीने वीजजोडणी मिळाल्यामुळे उपलब्ध नैसर्गिक पाणी स्त्रोतांचा 
वेळेवर वापर होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. 

सदर धोरणा अंतर्गत महावितरणकडे दरवर्षी सर्वसाधारणपणे प्राप्त होणाऱ्या मागणीचा विचार 
करता अंदाजे १ लाख कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने लघुदाब वाहिनीवर व उच्चदाब वितरण 
प्रणाळीवर वीज जोडणी देण्याचे नियोजित आहे. त्यापैकी सुमारे ४०,००० कृषीपंपांचे पारंपारिक पद्धतीने 
लघुदाब वाहिनीवर ऊर्जीकरण करण्याकरीता लागणारा निधी महावितरणतर्फे उपलब्ध करुन देण्याचे 
नियोजित असून व उर्वरित सुमारे ६०,००० कृषीपंपांचे पारंपारिक पध्दतीने उच्चदाब वितरण प्रणालीवर 
ऊर्जीकरण करण्याकरिता प्रती पंप रु.२.५० लाख याप्रमाणे प्रतिवर्षी रु.१,५०० कोटी भागभांडवल, धोरण 
कालावधीत शासनाद्वारे महावितरणला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी योजना तयार 
करण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी रु.१५०० कोटी इतक्या भाग भांडवलातून घेण्यात 
येणाऱ्या योजनेचे सर्वसाधारण स्वरुप व त्यानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात रु.१५०० कोटी पर्यंत घेण्यात 
येणाऱ्या कामांना शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. सन २०२१-२२ या 
वर्षाकरिताचा प्रस्ताव महावितरणकडून प्राप्त झाला असुन त्यासही योजनेच्या सर्वसाधारण स्वरुपाच्या 
मर्यादेत मान्यता देण्याची बाबही विचाराधीन आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे:- 


शासन निर्णय:- 
भाग-अ:- 

“कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० अंतर्गत कृषी पंपांना नवीन वीज जोडणी व अनुषंगिक विद्युत 
पायाभुत सुविधा उभारण्याकरिता झासनाद्वारे दरवर्षी रु.१५०० कोटी इतके भागभांडवल देण्याच्या 
योजनेच्या सर्वसाधारण सुचना खालील प्रमाणे आहेत:- 


(१ सदर योजनेच्या संनियंत्रण व समन्वयाकरिता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


प्रधान सचिव (ऊर्जा) : अध्यक्ष 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण : सदस्य 
उपसचिव (ऊर्जा) : सदस्य 
मुख्य विद्युत निरीक्षक ळे सदस्य 
संचालक (संचलन), महावितरण : सदस्य सचिव 


आवड्यकतेनुसार सदर समितीस इतर अधिकाऱ्यांना बोलविण्याचा अधिकार राहिल. 


तसेच सादर करण्यात आलेल्या वार्षिक प्रस्तावातील आर्थिक मर्यादेत तांत्रिक परिमाणामध्ये 
बदल करण्याचा अधिकार समितीस राहिल. 


सदर योजनेनुसार दि.०१.०४.२०१८ पासून पैसे भरुन वीज जोडणी करिता प्रलंबित असणाऱ्या लघुदाब 
वाहिनीपासून २०० मीटरच्या वर अंतर असणाऱ्या व उच्चदाब वाहिनीपासून ६०० मीटरच्या आत अंतर 
असणाऱ्या कृषीपंपांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या देण्याकरिता येणाऱ्या खर्चापैकी एकूण रुपये 

पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


(५) 


(६) 


(७) 


१५०० कोटी दरवर्षी शासनामार्फत योजना कालावधी पर्यंत महावितरण कंपनीस भागभांडवल (Equity) 
स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता दरवर्षी अर्जदारांच्या वर्गवारीनुसार सर्वसाधारण, 
विशोष घटक योजना व आदिवासी घटक योजने अंतर्गत वार्षिक प्रस्तावातील मागणीनुसार 
आवश्यकतेनुसार रुपये १५०० कोटीच्या मर्यादेत नियतव्यय मंजूर करुन तो अर्थसंकल्पित करुन खर्च 
करण्यात यावा. सर्वसाधारण घटकाअंतर्गत मान्य तरतूद ही मागणी क्र.के-११, लेखाशिर्ष 
क्र.४८०१४०९५,०५ पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
(०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक) (कार्यक्रम), ५४, गुंतवणूका या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावी. 

शासनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीमध्ये केलेली सदर भांडवली गुंतवणूक 
ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित मार्फत केलेली भांडवली गुंतवणूक समजण्यात 
यावी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीने सदर रक्कमेच्या दर्शनी Your इतके 
समभाग महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित या कंपनीच्या नावे वर्षनिहाय वितरीत 
करावेत. 

योजनेनुसार अनुज्ञेय अर्जदारांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार उच्चदाब 
वितरण प्रणालीद्वारे कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाकडून दरवर्षी योजना कालावधीपर्यंत आवश्यकतेनुसार संबंधित लेखाशिर्षातर्गत 
नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून या प्रयोजनार्थ असे 
लेखाशिर्ष उघडण्यात यावे. 

योजनेनुसार अनुज्ञेय अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार उच्चदाब वितरण 
प्रणालीद्वारे कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून 
दरवर्षी योजना कालावधीपर्यंत आवऱ्यकतेनुसार संबंधित लेखाशिर्षांतर्गत नियतव्ययाची मागणी 
करण्यात यावी. आदिवासी विकास विभागाकडून या प्रयोजनार्थ असे लेखाशिर्ष उघडण्यात यावे. 


या धोरणानुसार प्रतिवर्षी घेण्यात येणाऱ्या अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबाबतचा 


Detailed Project Report (DPR) दरवर्षी योजना कालावधीत योजनेतील सर्व घटकांचा एकत्रित विचार 
करुन व या संदर्भात शासनाच्या विविध सूचना विचारात घेऊन सन २०२१-२२ वगळता यापुढे सदर 
समितीकडून मान्य करुन घेण्यात यावा. 
पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करताना व DPR मध्ये अंतर्भुत केलेल्या बाबी महावितरण कंपनीच्या, 
केंद्र, राज्य शासनाच्या, जिल्हा पातळीवर व इतर Sle मिळणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या 
योजना मधून निर्माण होणारी/झालेली पायाभूत सुविधा या एकत्रितपणे विचारात घेऊन कोणत्याही बाबीची 
दुरुक्ती झालेली नाही याची खात्री करुनच DPR सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


(ट) 


(९) 


(१०) 


(११) 


(94) 


(१७) 


पायाभूत सुविधा तयार करताना त्याचा पुढील काळात महत्तम वापर होईल अऱ्याच सुविधा प्राथम्याने 
विचारात घ्याव्यात. 

आवड्यकता असेल तेथे इतर यंत्रणा जसे की महानिर्मिती, महापारेषण, महाऊर्जा व इतर आवश्‍यक यंत्रणा 
यांच्या योजना/ प्रकल्प विचारात घेऊन त्यांच्यात समन्वय साधून धोरणानुसार प्रकल्प व्यवस्थापनाची 
तत्वे विचारात घेऊन विहित कालावधीत पुर्ण होतील अशा अनुज्ञेय बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत 
याची खात्री करण्यात यावी. 

या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा गुणवत्तापुर्वक असतील याची संचालक (संचलन), 
महावितरण यांनी सर्व सुरक्षा विषयक बाबींची पुर्तता करून लागू असणारे संबंधित अधिनियम, नियम, 
विनियमातील तरतूदीची पुर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करावी. ऊर्जा 
विभागास प्रस्ताव सादर करताना प्रत्येक वर्षात घेण्यात येणाऱ्या सुविधा महावितरणव्दारा, जिल्हा विकास 
निधी, केंद्रशासन, राज्य शासनाच्या PTA टॅग करुन डीपीआर सादर करावा. 

राज्य शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा विनियोग करताना Canons of Financial Propriety चा अवलंब 
करण्यात येत आहे याची संचालक (वित्त व लेख), महावितरण यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात येत आहे. 
प्रकल्पाच्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचे विवरणपत्र त्रैमासिक सादर करण्याची जबाबदारी संचालक 
(संचलन), महावितरण यांची राहील. 

प्रकल्पातील कामांना संबंधित तरतूदीनुसार समितीची मंजुरी घेण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची 
राहील. 

या योजनेतील प्रत्येक वर्षात मंजूर DPR नुसार वीज जोडण्या व पायाभुत सुविधा अंतिम करून त्याच 
मर्यादेत नमूद मत्ता निर्माण होतील व अऱ्या प्रकारे निर्माण झालेल्या मत्तेचा अभिलेख ठेवण्यात येईल याची 
खात्री महावितरणने करावी. 

प्रत्त्येक वर्षात मंजूर प्रकल्पाची कामे पुढील दोन वर्षात पूर्ण होतील व पूर्ण साधनसंपत्तेची उपलब्धता आहे 
याची खात्री करूनच कामे सुरू करण्यात यावीत. जे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत त्याची स्वखर्चाने पूर्ण 
करण्याची जबाबदारी महावितरणची राहील. तसेच बचत झाल्यास ती रक्‍कम शासनास परत करण्यात 
यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रकल्पाच्या अपूर्ण कामांना मुदतवाढ घेण्यात यावी. 

मंजूर प्रकल्पाच्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेऊन त्रैमासिक प्रगती अहवाल या विभागास सादर 
करण्यात यावा व उपयोगिता प्रमाणपत्र अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या सहीने सादर 
करण्यात यावे. 

मंजूर DPR नूसार अंमलबजावणी झालेली कामे अभियान पध्दतीने (Mission Mode मध्ये) राबविण्यात 
यावीत. पूर्ण झालेल्या कामांपैकी काही कामांची गुणवत्तापूर्वक तपासणी करण्यात यावी. याकरिता 
महावितरणद्वारे गठीत प्रथितयश त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे तपासणी करुन त्याचा अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र या विभागास सादर करावे. 

या योजनेतील कामाची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने संगणकीय प्रणाली विकसित करुन 
त्याची माहिती Sarasa ठेवण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


भाग-ब 


सदर योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता:- 

६०,००० कृषीपंप अर्जदारांचे पारंपारिक पध्दतीने उच्चदाब वितरण प्रणाळीवर ऊर्जीकरण 
करण्याकरिता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबतचे नियोजन असून सन २०२१-२२ या 
वर्षाकरिता महावितरणकडून सदंर्भ क्र.(५) नुसार प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे व त्यातील घटक निहाय 
निधीची मागणी व कामाचा तपशिल सोबतच्या विवरण पत्र अ,ब व क मध्ये नमूद आहे. 

२. सन २०२१-२२यावर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब 
वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.१३५१ कोटी भागभांडवल स्वरुपात 
महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता अनुसुचित जाती वर्गवारीतील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना 
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.८९ कोटी भागभांडवल 
स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून संबंधित लेखाशिर्षातर्गत नियतव्ययाची 
मागणी करण्यात यावी. 

४. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना 
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु.६० कोटी भागभांडवल 
स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता आदिवासी विकास 
विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून संबंधित लेखाश्रिर्षातर्गत नियतव्ययाची मागणी 
करण्यात यावी. 

५. आवश्यकतेनुसार योजनेच्या मंजूर आर्थिक मर्यादेत तांत्रिक परिमाणांमध्ये समितीच्या मान्यतेने 
बदल होऊ शकतो. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१७१८४१५९६६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


Cc Av A  -0 


Digitally signed by PRASHAN 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRASHANT 
PUNDLIK BADGERI 
(प्र. पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उप सचिव 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.मंत्री(ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री(ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास ) मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 

१४. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
१५. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, प्रकाशगंगा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
१६. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
१७. महासंचालक, महाऊर्जा, पुणे. 

१८.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२. अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

२३. कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

२५. निवडनस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५,दि. १७ मार्च, २०२२ चे सहपत्र 


Annexure-A 
DPR for carrying out energisation of Ag PP after March-2018 on HVDS for General Categeory 
Consumers Cost of 16 HT Line प ‘ 33/11 KV, 1x5 : 
Sr. No. DIST Paid pending Ag as on 31.12.2020 considered us Ha KVA DTC _ |reqd/DT(500 Mtr) in muvee une 1 Conn MVA ped eas oul sa Costin 
for HVDS a (Rs in Crs) KM oe ares Substation क ये = 
क्या 2 3 4 5 6 7 fos | 9 10 Poon | 1 12 
1 |AKOLA 2299 1403 701 8.85 351 12.05 3.05 3 12.67 36.62 
2 |BULDHANA 3582 2185 1092 13.78 546 18.77 4.75 4 16.91 54.21 
3. |WASHIM 3469 2116 1058 13.35 529 18.19 4.60 4 16.91 53.04 
4 |AMARAVATI 2767 1688 844 10.64 422 14.50 3.67 3 12.67 41.49 
5 |YAVATMAL 5423 3308 1654 20.86 827 28.43 7.20 5 25.38 81.86 
6 |BHANDARA 3064 1869 934 11.79 467 16.06 4.07 4 16.91 48.82 
7 |GONDIA 2990 1824 912 11.50 456 15.67 3.97 4 16.91 48.05 
| 38 | NAGPUR 2364 1442 721 9.09 361 12.39 3.14 3 12.67 37.30 
| 9 | WARDHA 4309 2629 1314 16.58 657 22.59 5.72 5 21.14 66.02 
10 |CHANDRAPUR 2419 1493 746 9.41 448 15.39 3.21 3 12.67 40.69 
11 |GADCHIROLI 2558 1586 793 10.00 397 13.63 3.39 3 12.67 39.70 
VIDHARBHA 35244 21542 10771 135.85 5460 187.68 46.77 38 177.51 547.81 
12. |AURANGABAD 2502 1526 763 9.62 382 13.11 3.32 3 12.67 38.73 
13 JJALNA 847 517 258 3.26 129 4.44 1.12 foo 4.20 13.03 
14 |BEED 2131 1300 650 8.20 325 11.17 2.83 2 8.44 30.64 
15 |LATUR 3219 1964 982 12.38 491 16.87 4.27 4 16.91 50.44 
16 |OSMANBAD 1737 1060 530 6.68 265 9.11 2.31 2 8.44 26.53 
17 |HINGOLI 1298 792 396 5.00 ee | 6.81 1.72 2 8.44 21.96 
18 |NANDED 4687 2859 1429 18.03 715 24.57 6.22 5 21.14 69.96 
19 |PARBHANI 1886 1150 575 7.25 288 | 98s | 2.50 2 8.44 28.08 
MARATHWADA 18307 11167 5584 70.43 2792 95.97 24.29 19 88.68 279.36 
V&M 53551 32709 16355 206.28 8252 283.65 71.06 57 266.19 827.18 
20 |MUMBAI 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
21 |THANE 84 51 26 0.32 13 0.44 0.11 0.00 0.87 
22 |PALGHAR 58 35 | is | 8 0.22 0.30 0.08 0.00 0.60 
23 |RAIGAD 49 30 15 0.19 0.25 0.06 0 0.00 0.51 
24 JRATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
25 |SINDUDURG al 43 22 0.27 fF 1 0.37 0.09 0 0.00 0.74 
KONKAN 452 276 | 80 | 1.00 | ee ee 1.37 0.35 | oo | | 000 | 2.72 
26 |A-NAGAR 2812 1715 858 10.82 429 14.74 3.73 3 12.67 41.96 
27 |NASHIK 1346 821 411 5.18 205 7.06 1.79 2 8.44 22.46 
28 |DHULE 307 187 94 | iis | 18 47 1.61 0.41 0 0.00 3.19 
29 |JALGAON 792 483 242 3.05 121 4.15 1.05 1 4.20 12.46 
30 |NANDURBAR 408 249 125 1.57 62 2.14 0.54 0 0.00 4.25 
NORTH MAHARASHTRA 5474 3339 1728 21.79 864 29.70 7.52 5 25.31 84.32 
31 |PUNE 4031 2459 1230 15.51 615 21.13 5.35 5 21.14 63.13 
32. |SATARA 6390 3898 1949 24.58 974 33.50 8.48 6 29.61 96.17 
33. |SOLAPUR 7264 4431 2216 27.94 1108 38.08 9.64 ग 33.85 109.51 
34 [KOLHAPUR 5765 3517 1758 22.18 879 30.22 7.65 5 25.38 85.42 
35 |SANGLI 5450 3325 1662 20.97 831 28.57 7.23 5 25.38 82.15 
WEST MAHARASHTRA 28900 17629 8815 | unas | 11.18 4407 151.49 38.35 29 135.35 436.37 
REST OF MAHARASHTRA 34826 21244 10622 133.97 5311 182.56 46.21 34 160.67 523.41 
MSEDCL 88377 53953 26977 340.25 13563 466.20 117.28 91 426.86 1350.59 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2020/प्र.क्र.121/ऊर्जा-5,दि. 17 मार्च, 2022 चे सहपत्र 


Annexure-B 


DPR for carrying out energisation of Ag PP after March-2018 


SC Category Rs. In Lakhs 
pa Amount reqd. for Nee ee Total Amount per 
DIST Total Paid Pending (0 to 600m) Connection in 3 Circle (Amount in 
१0 Lakhs (पपा त Lakhs) 
: Lakhs) 
A [BR Cc | Dp E F=D+E 
1 |AKOLA 336 436.00 | oo 436.00 
2 |BULDHANA 431 524.00 | oo 524.00 
3 |WASHIM 559 868.00 | oo 868.00 
4 |AMARAVATI 398 297.00 0 297.00 
5 |YAVATMAL 474 679.00 | oo 679.00 
| 6 | BHANDARA 229 181.00 | oo 181.00 
7 |GONDIA 376 282.00 | oo 282.00 
| 8 | NAGPUR 336 242.00 0.00 242.00 
| 9 | WARDHA 342 299.00 | oo 299.00 
10 |CHANDRAPUR 316 370.50 a ars 370.50 
11 |GADCHIROLI 319 193.00 | oo 193.00 
12 VIDHARBHA 4116 4371.50 a ee 4371.50 
13 |AURANGABAD 451 692.50 | oo 692.50 
14 |JALNA eS 110.50 | oo 110.50 
15 |BEED 105 122.00 | oo 122.00 
16 |LATUR 200 264.50 0 264.50 
17 |OSMANBAD 221 242.00 | oo 242.00 
18 |HINGOLI 161 359.00 | oo 359.00 
19 |NANDED 625 1234.50 | oo 1234.50 
20 |PARBHANI 177 325.00 0 325.00 
21 MARATHWADA 2038 3350.00 | 0.00 3350.00 
22 V&M 6154 7721.50 | 0.00 7721.50 
23 |MUMBAI 0 0 | oo 0 
24 |THANE 4 1.50 0.00 1.50 
25 |PALGHAR 0 0.00 0.00 0.00 
26 |RAIGAD 0 0.00 0.00 0.00 
27 [RATNAGIRI 0 0.00 | oo 0.00 
28 |SINDUDURG 11 0.00 0 0.00 
29 Konkan 15 1.50 | 0.00 1.50 
30 |A-NAGAR 252 94.00 | oo 94.00 
31 |NASHIK 81 7.5 | oo 75 
32 |DHULE 43 7.50 | oo 7.50 
33 |JALGAON 44 10.50 | oo 10.50 
34 |NANDURBAR 13 4.00 | oo 4.00 
35 | NORTH MAHARASHTRA 433 123.50 | 0.00 123.50 
36 |PUNE 164 62.50 0.00 62.50 
37 |SATARA 375 182.50 | oo 182.50 
38 |SOLAPUR 603 575.50 | oo 575.50 
39 |KOLHAPUR 232 96.50 | oo 96.50 
40 |SANGLI 401 164.00 0 164.00 
41| WEST MAHARASHTRA 1775 1081.00 | 0.00 1081.00 
42 | REST OF MAHARASHTRA 2223 1206.00 | 0.00 1206.00 
43 MSEDCL 8377 8927.50 | 0.00 8927.50 


शासन निणेय क्र. सकीर्णे-2020/प्र.क्र.121/ऊर्जो-5,दि. 17 माचे, 2022 चे सहपत्र 


DPR for carrying out energisation of Ag PP after March-2018 ST Category 


८० eee ea 
SC Category Jr Lars 


1000 
Total Paid Total Amount per Consumers/ Total Amount per 
DIST Pending (Oto |Circle (Amount in Substation Circle (Amount in 
(Amount in Lakhs) 
Lakhs) 


ial 

S 

er cee aT 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

7 

__8__| 

कि व्ह 

10 |CHANDRAPUR | 476 

________0-00 
________3653.50[_______0:00|________3653.50| 
| 09) _______ 92.50] ______ 0:00 
________0:00 
________0-00 
| 0.00 
________0-00 
________0:00 
________0-00 
________0:00 
| 693] 1287.00| 0:00 


४&॥॥ 4940.50|_______0-00| 4940.5 
MUMBAI ____0_______-0-:00|______0-00|_________0-.00 


०... सति... पी... 000 
1_________”6:00_______0-00|_________6:00 
__________0-:00|_______0-00|_________0-.00 
____0_______-0-:00|_______0-:00|_________0-.00| 
_________-0-:00|_______0-00|_________0.00 
| Konkan | 105] 1.50] 0.00] 
| 0.00 
_______0 
________0:00 
________0-00 
| 0.00 
| 2128] 755.50| 0.00 
Si] 7.50] 0.00 
47| 15.50] 0.00] (i155 
| 234.00] 0.00]. 00 
| 19.00] 0.00] 19.00 
| 2450] 0.00] 24.50 
_________300-50_______0.00|_________300.50| 
______2603) _______1067.50]_______ 0:00 
| 0.00 


